व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व त्याच्या अधिपत्याखालील 
संस्था व कार्यालयातील सुधारीत आकृतीबंधानुसार अतिरिक्‍त ठरलेल्या 
“प्राचार्य, उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ निरीक्षक / परीक्षा 
नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ , 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- अ (कनिष्ठ) (तांत्रिक)” या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची समायोजनाने पदस्थापना करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
BINA आदेशा क्रमांक : समायो-२०२२/प्र.क्र.१६७/व्यशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :- (9) कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक:व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.१०२/व्यशि-१, दि. ०७/०४/२०२२ 
(२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.०३/आस्था/पदस्थापना/२०२२/१४१, दि. ०६/०९/२०२२ 


शासन आदेशा:- 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व त्याच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध या विभागाच्या संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. सदर 
आकृतीबंधामध्ये काही संस्था व कार्यालयातील पदांची श्रेणी उन्नत करण्यात आली आहे तर काही कार्यरत पदे 
व्यपगत करण्यात आली आहेत. सदरची कार्यरत पदे व्यपगत करण्यात आली असल्याने तसेच काही कार्यालय व 
संस्थांतील पदांची श्रेणी उन्नत केल्यामुळे त्या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांचे त्याच संर्गातील रिक्‍त पदावर समायोजन 
करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्याअनुषंगाने अतिरिक्‍त ठरलेल्या अधिकाऱ्यांकडून संचालनालयामार्फत विकल्प 
मागविण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त विकल्प व त्याअनुषंगाने समायोजनाबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. (२) 
येथील पत्रान्वये संचालनायालकडून प्राप्त झाला. संचालनालयाकडून प्राप्त समायोजनाचा प्रस्ताव व सदर 
अधिकाऱ्यांचे विकल्प विचारात घेऊन समायोजनाने पदस्थापनेचा प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, (कौ. रो. उ. व ना.) 
यांच्या अध्यक्षतेखालील नागरी सेवा मंडळाच्या दि. ०७/०९/२०२२ रोजी आयोजित बैठकीत सादर करण्यात आला. 
नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन समायोजनाने पदस्थापना देण्यासाठीच्या प्रस्तावास सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेण्यात आळी आहे. त्यास अनुसरुन प्राचार्य, उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ 
निरीक्षक / परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, 
गट- अ (कनिष्ठ) (तांत्रिक) (राजपत्रित) या संवर्गामधील अतिरिक्‍त ठरलेल्या अधिकाऱ्यांचे त्याच संवर्गातील रिक्‍त 
पदावर पुढीलप्रमाणे समायोजन करण्यात येत आहे:- 


शासन आदेशा क्रमांकः समायो-२०२२/प्र.क्र.१६७/व्यशि-१ 


अ. धिकाऱ्यांचे नाव | अतिरिक्‍त ठरलेली संस्था/ कार्यालय पमायोजनाने करण्यात j 
क्र. पदस्थापना 
q श्री. एस. एम. प्राचार्य, औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
अंबाळकर ठाणे वागळे इस्टेट, संस्था,जव्हार जि. पालघर 
(रिक्‍त पदी) 
२ | ot. डी. एस. प्राचार्य, औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, पप्राचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
जगताप माणिकडोह, जि. पुणे माणिकडोह, जि. पुणे (रिक्‍त पदी) 
3 श्री. पी.डी. प्राचार्य, औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, | उप प्राचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण 
उखळीकर जालना संस्था, जाळना,जि. जालना 
(रिक्‍त पदी) 
४ । श्रीमती एम. व्ही. प्राचार्य, शासकीय औदयोगि निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
पवार प्रशिक्षण संस्था, (मुलींची) औरंगाबाद | प्रशिक्षण अधिकारी, औरंगाबाद 
(रिक्‍त पदी) 
५ श्री. पी.के. खुळे | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, । उपप्राचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
बुलढाणा बुलढाणा (रिक्‍त पदी) 
६ | श्रीमती एम. डी. | निरीक्षक,जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व | उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
जोशी प्रशिक्षण कार्यालय, सांगली संस्था, कोल्हापूर, जि. कोल्हापूर 
(रिक्‍त पदी) 
७ श्री. ए. एस. निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व शिक्षण । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
देसाई प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक संस्था,मुरगुड, जि.कोल्हापूर 
(रिक्‍त पदी) 
८ | श्रीमती के. एस. । मुख्याध्यापक, शा. तं. मा. शाळा केंद्र | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
खोब्रागडे तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, चंद्रपूर । (मुलींची), चंद्रपूर (रिक्‍त पदी) 
९ श्री. व्ही. के. टेके | सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (व.), | उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, औध- । औंध-पुणे, जि. पुणे (रिक्‍त पदी) 
पुणे, 


२. 


३. 


उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व तदनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहतील. 


संबंधित अधिकाऱ्यांची शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये तसेच 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने समायोजनाने पदस्थापना 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत असे अर्जा प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे समायोजनाने पदस्थापना 
झालेल्या अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नसल्याच्या सूचना देण्यात 
याव्यात. समायोजनाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व सेवाभिलेख पदस्थापनेच्या कार्यालयात 


विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः समायो-२०२२/प्र.क्र.१६७/व्यशि-१ 


v. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक क्र. २०२२१०१११७१६३५३५०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pp R A D E E Pp Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL. 
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=be7/8a656a063523ecdbac5e75130d8b74674a77a269 1 e4bf 
21582d392883e9, 
pseudonym=323361D01E3FB518718EE3AAAESSDB3EC668FBE8, 
serialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848F 
B6CE23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2022.10.11 17:19:04 +05'30° 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती 
नागपूर 
३) सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
8) सर्व संबंधित कार्यालय / संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत 

१) मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. राज्यमंत्री, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०) सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


